निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना 
दि. ०१ जुले, २०२१ पासून २८% महागाई वाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निमवा-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा ४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर,२०२१ . 


वाचा - वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : निमवा-२०२०/प्र. क्र.१/सेवा ४, दिनांक ०७.०१.२०२०. 
शासन निर्णय - 


शासन असा आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना 
त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन/ कुटुंबनिवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर दिनांक ०१ जुले, २०२१ पासून अनुज्ञेय 
महागाई वाढीचा दर १७% वरुन २८% सुधारीत करण्यात यावा व सदर महागाई वाढीची रक्‍कम दि.०१ 
ऑक्टोबर, 2029 पासून रोखीने द्यावी. सदर वाढीमध्ये दिनांक ०१ जानेवारी २०२०, दि.१ जुले २०२० व 
दि.१ जानेवारी २०२१ पासूनच्या महागाई वाढीचा समावेश आहे. मात्र दि.१ जानेवारी २०२० ते दि.३० जून 
२०२१ या कालावधीत महागाई वाढीचा दर १७% इतकाच राहील. दिनांक ०१ जुले, २०२१ ते दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात 
येतील. 


२. प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची 
जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई/कोषागार अधिकारी यांची राहील. 


३. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता 
व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असळेळी अशासकीय 
महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या 
फेरफारांसह, लागू राहील. 


४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केळेळे अधिकार आणि त्यासंबंधातील 
इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेशा देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे 
निवृत्तिवितनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील. 


५. यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदांत नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या 
अर्थसंकल्पीय शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा वतोत्या त्या 
शीर्षांतंर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निमवा-२०२१/प्र.क्र.३५ /सेवा ४ 


६. शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढी देण्याबाबतचे सध्या 
अस्तित्वात असलेले सर्व आदेश, योग्य त्या फेरफारांसह, आता मंजूर केलेल्या महागाई वाढीस देखील 
लागू राहतील. 


9. या आदेशाची इंग्रजी प्त सोबत जोडली आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१६४८३५६८०५ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMAKANT SHIVAJIRAO 
GHATGE 


RAMAKANT DN: CN = RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE, C 
SHIVAJIRAO GHATGE *॥, $= Maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = FINANCE DEPARTMENT 
Date: 2021.10.07 17:45:21 +05'30" 


(र.शि.घाटगे) 
शासनाचे उप सचिव 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
५ संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 
नागपूर. 


१०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११) सर्व कोषागार अधिकारी, 

१२) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
१३) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

१४ मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


) 
) 
) 
) 
) 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
१६) सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 
) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मुंबई, 
) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मुंबई, 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निमवा-२०२१/प्र.क्र.३५ /सेवा ४ 


२९) 


३०) 


प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व) 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ला मजला, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई ४०००३२ 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग,गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डींग), पोट माळा, वांद्रे 
पूर्व, मुंबई ४०० ०५१. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०००३२. 
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र TIA SIRI, १४४९, सदाशिव पेठ, 'संकल्प खजिना महाल बोळ, 
एस.पी.कॉलेज समोर, पुणे ४११ ०३० 
कार्यवाह, बृहन्मुंबई UA SAGEM, वर्ग क्र.२१, तळ मजला, छबिलदास हायस्कूल, वनमाळी 
हॉलसमोर, दादर (प), मुंबई-४०० ०२८. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट पेंशानर्स असोसिएडान बेळगाव, १०९१, अनंतडशयन गल्ली, लक्ष्मी 
निवास, दुसरा मजला, बेळगांव. 
मंत्रालयातील सर्व विभाग, 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, महानगरपालिका WIR, मुंबई, 
कुल सचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे, 
बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई ४००००१ 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई ४०००२० 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,, मुंबई ४००००४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई ४०००१३ 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०००२५ 
नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०००२८ 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 
निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Dearness_ Relief Increase to 28% on 
Pension/Family Pension w.e.f. 1% July, 2021. 


Government of Maharashtra 
Finance Department 
Government Resolution No.: DRP-2021/CR. 35 /SER-4 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, 
Mantralaya, Mumbai 400 032. 
Date: 07 October 2021. 


Read - Government Resolution, Finance Department No.: DRP-2020/C.R 1/SER-4, dated 07.01.2020. 


Resolution 


Government is pleased to decide that the rate of dearness relief with effect from Ist July, 2021 will be 
revised from 17% to 28% to the State Government pensioners /family pensioners on their Basic Pension/Family 
Pension. Revised dearness relief will be payable in cash from 1st October, 2021. Revised dearness relief includes 
revision from Ist January, 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021, but the dearness relief rate will be 17% for 
the period from 1st January 2020 to 30th June 2021. The order in respect of arrears amount of 3 months from 
1st July, 2021 to 30th September, 2021 will be issued separately. 


2; It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, i.e. the Pay and Accounts Officer, 
Mumbai/Treasury Officers, as the case may be, to calculate the quantum of dearness relief payable in each 
individual case. 


3. Government is also pleased to direct that above decision should mutatis mutandis, apply to those 
pensioners including family pensioners of Recognised and Aided Educational Institutions, Agricultural / Non- 
Agricultural Universities and Affiliated Non-Government colleges to whom the pension scheme is made 
applicable.. 


4, In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 248 of the Maharashtra Zilla Parishads 
and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962) and of all the other powers enabling it in that behalf. 
Government is further pleased to decide that the above decision shall apply to the pensioners including family 
pensioners of Zilla Parishads. 


5. The expenditure on this account should be debited to the Budget Heads to which the retirement benefits 
of the employees mentioned in the above paras are debited and should be met from the grants sanctioned 
thereunder. 


6. All orders in force in regard to the payment of relief on pension sanctioned by Government from time 
to time will, mutatis mutandis, apply to the dearness relief now sanctioned. 


ग. This Government resolution of Maharashtra Government is available at the website 
www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 202110071648356805. This order has been signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


Digitally signed by RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE 


वि. पम दच 
SHIVAJIRAO GHATGE sists saison 
(R.S.Ghatge) 


Deputy Secretary to Government of Maharashtra 


यर 8S येर SES 8 येर येर येर SSSI येर येर येर येर SES RS ROR RR OK EE 


